शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून राज्यात पदविका 
अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम बंद करणे, तुकडी बंद करणे व 
प्रवेशा क्षमतेत घट इ. बाबत अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरून शासन 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.मान्यता-२०२०/(प्र.क्र.६३/२०)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :२७ नोव्हेंबर, २०२०. 


संदर्भ :-१) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२०/(प्र.क्र.६३/२०)/ तांशि-५, 
दिनांक १४ ऑगस्ट, २०२० 
2) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक १०/ एनजीपी / 
एआयसीटीई / मान्यता/२०२०/५७५, दिनांक २५/०८/२०२०. 
शासन शुद्धीपत्रक :- 
उपरोक्त नमुद दिनांक १४ ऑगस्ट, 2020 च्या शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र-अ मधील अनुक्रमांक ३४ वर 
नमुद संस्थेचे नाव व पत्ता यामध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


Sr. No. DTE Institute Name Institute Address District 
code 
38 २२६० १/॥॥)४/१/३)[॥)॥॥॥५७ 8548-68 | VASAI ROAD RLY, STATION | THANE 
VARTAK POLYTECHNIC (W. RLY) 


हा मजकूर वगळण्यात येत आहे. त्या ऐवजी खालील मजकुर समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


Sr. No. DTE Institute Name Institute Address District 
code 
२४ २३२६० B.L. PATIL POLYTECHNIC NEAR OLD POLICE | RAIGAD 


STATION, KHOPOLI 


२. सदर AURA शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२०११२७१६३६२८०५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Anil Raghunath Katkar 


(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 

३. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई (संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत) 
४. संबंधित संस्था, (संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत) 

५. निवड नस्ती/तांशि-५. 


